मागणी क्र.- बी-१, “मुख्यलेखाश्ीर्ष २०५५- 
पोलीस” अंतर्गत अनुदानाचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स- ०९२०/प्र.क्र.१४६/विशा- १ ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २८ जानेवारी, २०२१. 


वाचा- विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.- पोमसं/३३/७१२५/पुनर्विनियोजन २०२०-२१/२२/२०२०, दि. २४/८/२०२०. 


शासन निर्णय- 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्रमांक- बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष २०५५- पोलीस १०९, 


जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल (२०५५ ०१६८) अंतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दीष्टातून 


२०५५- पोलीस ००१, संचालन व प्रशासन (००) (०१) पोलीस निरीक्षणालय (२०५५ ००१४) २० इतर प्रशासकीय 


खर्च या उद्दीष्टांतर्गत रु. १,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी फक्त) इतके अनुदान सोबतच्या 


विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे पुनर्विनियोजन करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कमेचा विनियोग पोळीस अधीक्षक, गडचिरोली यांना जिल्ह्यातील नक्षलवाद्यांना अटक 


करण्याकरिता तसेच नक्षलवाद्यांबाबतची माहिती खबय्यांद्वारे गोळा करण्याकरिता व त्या अनुषंगाने 


नक्षलवाद्यांच्या उघड कृत्यास आळा घालण्यासाठी, सदर नक्षलवाद्यांची माहिती देण्याऱ्या नागरिकास 


बक्षीसाची रक्‍कम अदा करण्याकरिता करण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनो. संदर्भ क्र. ५१/२०२१/व्यय-७, दि. २५/०१/२०२१ अन्वये प्राप्त 


झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२८१५३४३८००२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
“i Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedekar 
San| ay Dag ad U DN: CN = Sanjay Dagadu Khedekar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Khedekar Dato: 2021.01.28 18:38:58 085000 
(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
३. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स- ०९२०/प्र.क्र.१४६/विझा- १ ब, 


one G&G & 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी (व्यय. ७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. कक्ष अधिकारी (अर्थसं. १), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (विशा-१ब), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स- ०९२०/प्र.क्र.१४६/विझा- १ ब, 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स- ०९२०/प्र.क्र.१४६/विशा- १ ब, दिनांक- २८ जानेवारी, २०२१. 


(रुपये हजारात) 
लेखाशीर्ष vale = अर्थसंकल्पित पुनिर्विनियोजनाची | पुनर्विनियोजना- 
निधी रक्‍कम नंतरची रक्‍कम 

२०५५- पोलीस १०९, जिल्हा ११- १७७८२८५ (-) १०००० १७६८२८५ 
पोलीस देशांतर्गत 
(००) (०१) जिल्हा पोलीस बल प्रवास खर्च 
(२०५५ ०१६८) 
२०५५- पोलीस ००१, संचालन व | २०- इतर १००० (+) १०००० ११००० 
प्रशासन (००) (०१) पोलीस प्रशासकीय 
निरीक्षणालय (२०५५ ००१४ खर्च 


Sanjay Dagadu 
Khedekar 


Digitally signed by Sanjay Dagadu 


Khedekar 

DN: CN = Sanjay Dagadu Khedekar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2021.01.28 15:39:18 +05'30' 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


